अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरुन, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून 
विद्यमान विनाअनुदानित संस्थेत Twinning 
Programme सुरु करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२४४/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २० ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा : १) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र वेस्टर्न/१- 
83&419030§3§/2028/EOA/Corrigendum-2, दि.२८.०६.२०२४ 


२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/ Twinning 
Programme मान्यता/अभियांत्रिकी /२०२४/५४८, दि.०२.०८.२०२४. 


३) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/ Twinning 
Programme मान्यता/अभियांत्रिकी /२०२४/५८२, दि.०९.०८.२०२४. 


प्रस्तावना : अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी वाचा क्र.१ येथील 
दि.२८.०६.२०२४ च्या पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन, संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी वाचा 
क्र.२ व 3 येथील दि.०२.०८.२०२४ व दि.०९.०८.२०२४ रोजींच्या पत्रान्वये, कासेगाव एज्युकेशन 
सोसायटीचे राजारामबापू इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, इस्लामपुर, सांगली या विद्यमान विनाअनुदानित 
संस्थेस शौक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून Twinning Programme अंतर्गत अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी 
शासन मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानुसार मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन, तसेच, संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी प्रस्तावित 
केल्यानुसार, कासेगाव wane सोसायटीचे राजारामबापू इन्स्टिटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, 
राजारामनगर, साखराळे, इस्लामपुर, ता.वाळवा, जि.सांगली या विद्यमान विनाअनुदानित संस्थेस, 
Twinning Programme अंतर्गत खालील १२ अभ्यासक्रम, रकाना क्र.०४ मध्ये नमुद प्रवेश क्षमतेच्या 
अतिरिक्‍त तुकडीसह, कायम विनाअनुदानित तत्वावर शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून सुरू करण्यास 
पुढील अटी व शातींच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे.:- 


Sr.no Course LEVEL Intake Capacity in 2024- 
Intake Approved 25 for Additional 
for 2024-25 Division for Twinning 
Programme 
(1) (2) (3) (4) 
1 CIVIL ENINEERING UG [_____60______ 30 
2 COMPUTER ENGINEERING UG 180 30 
3 ELECTRICAL ENINEERING UG 60 30 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२४४/तांशि-४ 


4 ELECTRONICS AND UG 120 30 
TELECOMMUNICATION 
ENGINEERING 

5 MECHANICAL ENGINEERING UG 60 30 

cal COMPUTER SCIENCE AND PG 18 Le _ || 
ENGINEERING 

7 DESIGN ENGINEERING PG 18 | oo | 

| 8 | ELECTRONICS ENGINEERING PG | 6 | 6 | 

cal MECHANICAL ENGINEERING PG =| a a 
(THERMAL ENGG) 

10 | POWER SYSTEM AND POWER PG [po a: अगा 
ELECTRONICS ENGINEERING 

11__| STRUCTURAL ENGINEERING PG 24 lo ——— 6 

12. | MBA PG 120 [| wOt—‘“‘(‘é‘ 

अटीव a adit - 


१) सदर अभ्यासक्रमाची मान्यता ही कायम विनाअनुदान तत्वावर राहील. 


२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या तसेच, 
दि.२१.०५.१९८३ च्या शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता करणे, संस्थेकरिता बंधनकारक राहील. 


3) Twinning Programme अंतर्गत असलेल्या अभ्यासक्रमांचे नामाभिधान हे अखिल भारतीय 
तंत्रशिक्षण परिषदेने वेळोवेळी प्रसिध्द केलेल्या अभ्यासक्रमांच्या नामाभिधानाप्रमाणे असणे 
आवर्यक राहील. 


४) संबधित महाविद्यालय / संस्थेने प्रस्तावित Twinning Programme अभ्यासक्रमांसाठी अखिल 
भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद व संबधित विद्यापीठ यांच्या मानकांनुसार मुलभुत भौतिक 
सोयीसुविधांची पुर्तता करणे अनिवार्य राहील. तसेच, शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी, 
ग्रंथालयाकरिता आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके, प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ. 
स्वतंत्रपणे उभारणे आवश्‍यक राहील. 


५) Twinning Programme अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता विद्यार्थ्यांची, राज्य सामायिक प्रवेडञा परीक्षा 
कक्ष, मुंबई यांचेकडे नोंदणी करण्यात यावी. या यादीतील विद्यार्थ्यांमधून गुणवत्तेनुसार सदरहू 
अभ्यासक्रमाचे प्रवेशा संस्थास्तरावर करण्यात यावेत. 

६) सदरहू अभ्यासक्रमासाठीचे प्रवेशा हे संस्थास्तरावर होणार असल्यामुळे, या अभ्यासक्रमांना प्रवेशा 
घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनाच्या कोणत्याही प्रकारची शिष्यवृत्ती, शुल्क सवलत अनुज्ञेय असणार 
नाही. 


(9) Twinning Programme राबविणाऱ्या संस्थांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना परदेशी 
संस्थांमधील शिक्षण घेण्यासाठी संबंधित देशाचा व्हिसा प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक राहील. 


८) विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या एकूण श्रेयांक (Credits) पैकी जास्तीत 
जास्त ४० % श्रेयांक (Credits) हे Twinning Programme अंतर्गत परदेशी विद्यापीठ/संस्था 
यामधून पूर्ण करता येतील. 

९) परस्पर साहचर्याने Twinni ng Programme राबविणाऱ्या संस्थांना, राष्ट्रीय हिताच्या आड येणारे 
कोणतेही अभ्यासक्रम राबविता येणार नाहीत. 

१०) Twinning Programme अंतर्गत अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संस्थेने ते संलग्नित असलेल्या शिवाजी 
विद्यापीठ, कोल्हापूर यांचेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे अनिवार्य राहील. 


११) सदर मान्यताप्राप्त संस्थेने, अखिळ भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या 
दि.२८.०६.२०२४ रोजीच्या मान्यता पत्रामध्ये (GOA) नमूद 1) Avancity School for 
Technology Business and Society France 2) Asia University, Taiwan 3) Central 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२४४/तांशि-४ 


१२ 


~ 


१३ 


~~ 


१४ 


~ 


१५६ 


ष्-- 


१६ 


na 


१७ 


~~ 


Michigan University USA 4) Infrastructure University, Malaysia 5) National 
University of Kaohsiung, Taiwan 6) Paris School of Technology and Business, 
France 7) RWTH AACHEN University, Germany 8) Southern University of A and 
M, USA 9) Teeside University, UK 10) University of Bridgeport, USA 11) 
University of Malaya, Malaysia 12) University of Nottingham, UK 13) Amsterdam 
University of Applied Science, Netherlands 14) Wayne State University, USA UT 


परदेशी विद्यापीठ/संस्थांशी Twinning Programme राबविण्यासाठी, अभ्यासक्रमाच्या संपूर्ण 
कालावधीकरिता सामंजस्य करार करणे आवश्‍यक राहील. तसेच, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 
परिषदेकडून वेळोवेळी मान्यता देण्यात येणाऱ्या परदेशी विद्यापीठ / संस्थांशी अभ्यासक्रमाच्या 
संपूर्ण कालावधीकरिता सामंजस्य करार करणे संस्थेवर बंधनकारक राहील. 

Twinning Programme अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमास, कोणत्याही अधिसंख्य जागा 
(TFWS, EWS, J&K, GOI Nominee इ.) तसेच, थेट द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्षासाठी Lateral 
Entry प्रवेश अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


संस्थेने प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या, त्यांची नावे, राबविण्यात येणारे अभ्यासक्रम, विद्यार्थ्याकडून 
जमा झालेले शुल्क, परदेशी विद्यापीठ/संस्थांकडून भारतीय संस्थांकडे पाठविण्यात आलेले 
शुल्क, पदविका, पदवी प्राप्त करणाऱ्या विद्यार्थ्याची संख्या, इत्यादी बाबतची माहिती, संस्थेच्या 
संकेतस्थळावर नियमितपणे प्रसिध्द करावी. 


Twinning Programme अभ्यासक्रमाची संबंधित संस्था व विद्यापीठे / परदेशी संस्था यांना 
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार व अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद 
यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या अटी व शर्ती लागू राहतील. 


संस्थेने Twinning Programme अभ्यासक्रमाकरिता संस्थेची माहितीपुस्तिका त्यांच्या 
संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी. तसेच, Twinning Programme अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या 
अभ्यासक्रमांची माहिती अभ्यासक्रमाच्या संपूर्ण कालावधीकरिता आकारण्यात यावयाच्या 
सर्वसमावेशक शुल्कासह संकेतस्थळावर प्रसिध्द करावी. तसेच, प्रवेशित विद्यार्थ्यांची यादी 
संस्थेच्या / विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यांच्या तसेच, इतर संबंधितांच्या माहितीसाठी 
प्रसिध्द करणे आवश्‍यक आहे. 


Twinning Programme अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशा घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत 
संस्थाबदल किंवा शाखाबदल अनुज्ञेय असणार नाही. 


Twinning Programme अभ्यासक्रमांतर्गत देण्यात येणारी पदविका/पदवी/पदव्युत्तर पदवी ही 
भारतीय संस्थेनेच प्रदान करणे आवश्‍यक राहील. 


१८) सदर Twinning Programme अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पारंपारिक पध्दतीनुसार 


१९) 


म्हणजेच प्रत्यक्षरित्या (Conventional Mode ) संबंधित संस्था/परदेज्ी विद्यापीठांच्या परिसरात 
शिकविणे बंधनकारक असेल. 

Twinning Programme अंतर्गत परदेशी संस्था / विद्यापीठामार्फत शिकवण्यात येणारे 
विषयनिहाय अभ्यासक्रमाचे घटक तसेच, संबंधित संस्थेद्वारे शिकविण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमाचे 
घटक, यांची पुनरावृत्ती (Overlapping) नसावी. पुनरावृत्ती आढळल्यास या अभ्यासक्रमाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेले श्रेयांक (Credits) विचारात घेतले जाणार नाहीत, ही बाब संस्थेने परदेशी संस्था 
/विद्यापीठ तसेच, संबंधित संलग्नित विद्यापीठाच्या निदर्शनास आणून द्यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२४४/तांशि-४ 


20) Twinning Programme अंतर्गत देण्यात येणारी पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी ही UGC Act 


१९५६ च्या कलम २२ च्या पोटकलम ३ मधील मापदंडानुसार तसेच, AICTE च्या मापदंडानुसार 
निर्गमित केलेली असावी. 


२१) अपरिहार्य कारणास्तव अभ्यासक्रम पूर्ण न करु WHR विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम सोडावयाचा 


झाल्यास त्या टप्प्यावर पुढील शिक्षण तथा नोकरीसाठी लागणारे किमान alates विकसित 
करण्याची तरतूद Twinning Programme राबविणाऱ्या संबंधित संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 


22) Twinning Programme राबविणाऱ्या संस्थेने त्या-त्या देशातील नियम व तरतूदीनुसार इतर 


आव्यक तरतूदी निश्चित करणे आवश्‍यक राहील. 


२३) परदेशी विद्यापीठांच्या साहचर्यातून देण्यात येणाऱ्या अभ्यासक्रमासंबंधी केंद्रशासनाने वेळोवेळी 


निर्धारीत केलेल्या नियमांचे पालन करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 


२४) ज्या ठिकाणी शुल्कामध्ये परदेशी चलनाचा अंतर्भाव असेल, अशा वेळी संस्थेस रिझर्व बँक ऑफ 


२५ 


२६ 


प“ 


na 


इंडिया व केंद्र शासन यांनी वेळोवेळी घाळून दिलेले नियम, परिनियम, कायदे पाळणे बंधनकारक 
असेल. 


Twinning Programme राबविणाऱ्या संस्थेने त्यांच्या संस्थेत परराष्ट्र व्यवहार कार्यालय स्थापन 
करुन, एका समन्वयकाची (Single Point Contact) नेमणूक करणे आवश्‍यक राहील. सदर 
समन्वयकाने अधिसूचनेतील कलम ६ मधील सर्व संबंधितांशी समन्वय ठेवणे, तक्रार निवारण 
करणे, इत्यादी नेमून दिलेली कार्ये करणे बंधनकारक राहील. 

Twinning Programme अभ्यासक्रमांसाठी महाविद्यालय / संस्थेने संबंधित विद्यापीठाचे वेळोवेळी 


संलग्निकरण प्राप्त करुन घेणे आवश्‍यक राहील. तसेच, विद्यापीठांनी निर्धारीत केलेल्या अटींचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 


२७ Twinning Programme अभ्यासक्रमांसाठी परदेशी विद्यापीठांशी संलग्निकरण हे अखिल 


भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार राहील. 


२८) संबंधित Twinning Programme अभ्यासक्रम चालविण्याकरिता शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक 


२९ 


30 


२३१ 


क्ल 


~ 


~ 


कर्मचारी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली व संबंधित विद्यापीठाच्या मानकानुसार 
नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच, शिक्षकवृंद व इतर 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इ.बाबत सेच विद्यार्थ्याकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर 
कडक कारवाई करण्यात येईल. 


शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी fest यांनी विहित 
केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत महाविद्यालय संस्थेने / संचालक, तंत्र शिक्षण 
संचाळनालय, मुंबई यांच्याशी करारनामा करावा are तसेच , महाविद्यालयाने आवश्‍यक 
कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्या संमतीने 
समाधानकारकरित्या पूर्ण करावी. 


संबंधित महाविद्यालय संस्थेने / संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव संयुक्‍त 
खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

रॅगिंगसंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अक्ट, १९९९ 
यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे Twinning Programme अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संस्थेवर 
बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२४/प्र.क्र.२४४/तांशि-४ 


३२) संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने Twinning Programme अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी आवश्‍यक 


स्थावर जंगम मालमत्तेकरिता शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले 
असल्यास, त्याची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची / महाविद्यालयाची राहील. 


३३) विहीत शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संस्थेने आकारल्यास, महाविद्यालयावर महाराष्ट्र एज्युकेशनल 


इन्स्टिट्युजान अँक्ट (प्रोहिबिशान ऑफ HACIA फी), १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


३४) जर संबंधित महाविद्यालय / संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


2. 


यांच्याकडे नोंदणी शुल्काचा भरणा केलेला नसेल तर, अंतिम मान्यता देण्यापूर्वी संचालकांनी 
Twinning Programme अभ्यासक्रम राबविणाऱ्या संस्था / महाविद्यालयाकडून नोंदणी शुल्क 
वसूल करावे. 


याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून 


दिलेल्या अन्य अटी व adi संस्थेवर बंधनकारक राहतील. 


३. 


या शासन मान्यतेनुसार उक्त संस्थेतील अभ्यासक्रमाचा केंद्रीभूत Waar प्रक्रियेमध्ये समावेश 


होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आव्यक ते आदेडा निर्गमित करावेत. 


8. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२०१७२८०४४८०८ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=d203fe3b025c07c7692f5c23a43a4905f46cdde0ef54f3944caflc620a5bc6 
arashtra, 


4e, postalCode=400032, st=Mahi 


serialNumber=BF4EB2A0C007D6CA5A25B0E564499E5FF904468E 1A96902315E3E 
67299424039, cn=SHAHAJAHAN SHAKUR MULANI 


Date: 2024.08.20 17:43:13 +05'30' 


(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


